दिवाणी न्यायाधिठठा वरिष्ठ स्तर मेहकर, जिल्हा 
बुलढाणा या न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी 
लेखा खाते उघडण्याबाबत ....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए २०२०/प्र.क्र.१७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१ शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१८/प्र.क्र.२२०/का.१२, 
दिनांक २४.०१.२०१९ 
२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः डीडीओ २०१९/प्र.क्र.४०/का.१२, 
दिनांक १४.०२.२०१९ 
३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बुलढाणा यांचे पत्र क्रमांक विलेवि/५४७५/२०१९, 
दिनांक १९.१२.२०१९ 


प्रस्तावना - 

मेहकर, जिल्हा बुलढाणा येथे दिनांक 09.02.2098 पासून संदर्भाधीन अ.क्र. (9) येथे नमूद 
दिनांक २४.०१.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिवाणी न्यायाधिठ्ठा वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय नियमित 
स्वरुपात कार्यरत झाले आहे. संदर्भ क्रमांक (२) येथे नमूद दिनांक १४.०२.२०१९रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मेहकर यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. दिनांक १९.१२.२०१९ रोजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 
बुलढाणा यांनी दिवाणी न्यायाधिझा वरिष्ठ स्तर मेहकर यांचे न्यायालयाकरीता स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुलक्षून दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मेहकर 
यांचे न्यायालयाकरीता स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, 
१९६८ खंड १ नियम क्रमांक ५१२ नुसार दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मेहकर, जिल्हा बुलढाणा कडील 
रकमा जमा करण्यासाठी दिवाणी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे : 


1) The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 
2) The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएळए २०२०/प्र.क्र.१७/का.१२ 


3) The amount ordered by the Court to the concerned / opposite parties to be deposited as 
Civil Court Deposits should only be deposited in this PLA, and payment due may be 
made as per the order of the Court. 

4) No revenue receipt / Revenue expenditure transactions will appear in this PLA. 

5) Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be reconciled by the 
Court. 

6) All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this PLA. 

7) The A.G. (A&E)I, Nagpur will issue an authority to open PLA on receipt of 
Govt.orders. 

The following shall be the classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 

For Civil Court Deposit 


8443 - Civil Deposit 
00 - 
104 - Civil Court Deposits 
01 - Court's Name 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११३/२०२०/को.प्र.५, दिनांक 
१८.०३.२०२० अन्वये व महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक TM/Ch.2/UOR/L&ID/2019-20/85, दिनांक 03.99.2020 अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२२१२२८१७५५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 


BHAGYASHREE seth त 


2.5.4.20=d5678494629 1 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022a8b9ce 
837a7c854I 


RAJ E N D ) RA B H A | D ) KA R -fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e8194a7413a7 
4eed93f32afdbo, -BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR, 


Date: 2020.12.22 12:32:25 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा, 
३. दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर मेहकर, जिल्हा बुलढाणा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएळए २०२०/प्र.क्र.१७/का.१२ 


9८ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा बुलढाणा, 

७. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, व्यय-५/कोषा प्रशा ५, 

९. कक्ष अधिकारी, का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


